सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील 
गट अ (राजपत्रित) या संवर्गातील सहकार आयुक्त व 
निबंधक सहकारी संस्था यांच्या आस्थापनेवरील अधिका- 
यांच्या पदस्थापना/बदली याबाबत सक्षम प्राधिका-यास 
शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२१/प्र.क्र ७२/५स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादा कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - २६ जुले, २०२१ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्रर६/१२, दि.३१/१/२०१४ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्रर६/१२, दि.२०/५/२०१४ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्रर६/१२, दि.१९/१/२०१५ 

४) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव पदार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंधक अधिनियम २००५ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. राजस २०१४/प्र.क्र.३५/५ स, दिनांक २/५/२०१५ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. राजस २०१४/प्र.क्र.३५/५ स, दिनांक १९/५/२०१५ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. राजस २०२१/प्र.क्र.७२/५ स, दिनांक ९/४/२०२१ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. राजस २०२१/प्र.क्र.७२/५ स, दिनांक २१/६/२०२१ 


शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास 


प्रतिबंधक अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील गट - अ (राजपत्रित) 
या संवर्गातील क्षेत्रिय अधिका-यांच्या पदस्थापना/बदली याबाबत सक्षम प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक 
८ येथील शासन निर्णय दिनांक २१/६/२०२१ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळ (१) च्या रचनेमध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे:- 


cm अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सहकार व पणन) अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वस्त्रोद्योग) सदस्य 
३ | सह सचिव/उप सचिव क्षेत्रीय आस्थापना) सदस्य सचिव 


उपरोक्त नागरी सेवा मंडळ (१) च्या बैठकीमध्ये सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
हे विशेष निमंत्रक म्हणून उपस्थित राहतील. 


य सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०७२६१७२७२४४००२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Punamchand 
Khorgade 


(सं. पु. GRAS) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/प्र.क्र ७२/५स, 


३. AAA (Meo यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सह सचिव/उप सचिव (साखर), सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, सह सचिव/उप सचिव (पतसंस्था), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी (१२ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (कार्यासन-५-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


